महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवास सवलत 
मूल्याच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठित 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०२१६/प्र.क्र. ७० /परि-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ मे, २०१६. 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एसटीसी-३४००/६३१/सीआर-३१/परि-१, दि. २०.०६.२०००. 
२. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एसटीसी-३४०१/सीआर-४२/भाग-१/परि-१,दि. ०५.१२.२००५. 
३. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एसटीसी-३४०५/प्र.क्र.५१५/परि-१, दि.२६.०७.२००६. 
४. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एसटीसी-०११३/प्र.क्र.१०३/परि-१, दि.१०.०२.२०१४. 
५. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एसटीसी-०८१५/प्र.क्र.५५०/परि-१, दि.२५.०२.२०१६. 
६. मा.मंत्री (वित्त) यांचे अ.शा.पत्र क्र.संकिर्ण २०१४ /प्र.क्र.५२/अर्थबळ, दि.२८/७/२०१५. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाद्वारा राज्यातील जनतेस मुख्यत: ग्रामीण भागात नियमित 


प्रवासी वाहतुकीची सेवा देण्यात येत असून राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेल्या आदेशानुसार 


महामंडळाकडून विविध प्रवासी वर्गाला प्रवासी भाडयात सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. सदर प्रवास 


सवलत योजनांचा आर्थिक खर्च सुरुवातीस राज्य परिवहन महामंडळाव्दारा करण्यात येत होता. त्यानंतर 


प्रवासी सवळत योजनांवरील खर्चाच्या रक्कमेत मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याने सन १९९७-९८ पासून 


विविध प्रवासी सवलत योजनांवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यास सुरुवात झाली, त्यावेळी 


सदर खर्चाची प्रतिपूर्ती गृह (परिवहन) विभागामार्फत करण्यात येत होती. 


दिनांक ५ डिसेंबर, २००५ चे शासन निर्णयान्वये राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसप्रवास 


भाडयात विविध सामाजिक घटकांना दिलेल्या प्रवास सवलत मूल्याची प्रतिपूर्ती संबंधित विभागांनी 


करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तद्‌ृनंतर सदर निर्णयात बदळ करुन पूर्वीप्रमाणेच गृह (परिवहन) 


झासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०२१६/प्र.क्र.-७०/परि-१, दि. ०३ मे, २०१६ 


विभागामार्फत प्राप्त करातून पुस्तकी समायोजनाव्दारे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास प्रवास सवलत 


मूल्याची रक्‍कम देण्याचा निर्णय दि. २६/०७/२००६ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आळा आणि 


तेव्हापासून सदर निर्णयाप्रमाणे महामंडळास प्रवास सवलत मुल्याची रक्‍कम अदा करण्यात येत होती. 


दि.१०/०२/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१ एप्रिळ, २०१४ पासून प्रवास सवलत मुल्याची 


प्रतिपूर्ती सवलत देणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभागांनी करावी तसेच एखादया प्रवास सवलत योजनेमध्ये 


फेरफार करणे, सुधारणा करणे, योजना बंद करणे अथवा नविन प्रवास सवलत योजना सुरु करण्याचा 


धोरणात्मक निर्णय संबंधित प्रशासकीय विभागाने घ्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला. 


सदर आदेज्ानुसार दि.१ एप्रिल, २०१४ पासून संबंधित प्रशासकीय विभाग हे राज्य मार्ग परिवहन 


महामंडळास प्रवास सवलत मूल्याची प्रतिपूर्ती करु न शकल्याने अशा योजनांबाबतचे अधिकार गृह 
(परिवहन) विभागास देण्याचा निर्णय संदर्भाधिन w.4 येथील दि.२५/२/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 


घेण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्र राज्याच्या वित्तीय स्थितीच्या श्वेतपत्रिकेत एस.टी.प्रवास खर्चावरील सवलतीसंदर्भात 


निकष व पध्दती यांचे पुनर्विलोकन करण्याची संदर्भाधिन क्र.६ येथील दि.२८/७/२०१५ च्या पत्रामध्ये 


आवश्यकता नमूद असून त्यानुसार शासनाव्दारे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसप्रवास भाडयात 


विविध सामाजिक घटकांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रवास सवलत योजनांचा आढावा घेवून पुनर्विळोकन 


करणे आवश्यक आहे. 


उपरोक्त प्रवास सवलत योजनांचे दायित्व संदर्भाधिन क्र.५ येथील दि.२५/२/२०१६ च्या शासन 


निर्णयान्वये गृह (परिवहन) विभागाकडे सोपविण्यात आल्यामुळे विविध प्रवास सवलत योजनांचा आढावा 


घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता तज्ञ समिती नियुक्‍त करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०२१६/प्र.क्र.-७०/परि-१, दि. ०३ मे, २०१६ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसप्रवास भाड्यात शासनाने विविध सामाजिक 


घटकांना प्रवास सवलत दिलेली आहे, अशा योजनांबाबतचे अधिकार म्हणजे एखादया प्रवास सवलत 


योजनेमध्ये फेरफार करणे, सुधारणा करणे, योजना बंद करणे अथवा नविन प्रवास सवळत योजना सुरु 


करणे इ. बाबतचे अधिकार दि.२५/२/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये गृह (परिवहन) विभागास देण्यात 


MSS आहेत. त्यामुळे शासनाव्दारे विविध सामाजिक घटकांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


महामंडळाच्या बसप्रवास भाडयात देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलत योजनांचा आढावा घेण्याकरीता उपाध्यक्ष 


व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती 


गठीत करण्यात येत असून सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील. 


णं उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन अध्यक्ष 
महामंडळ, मुंबई 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
आयुक्‍त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
५ | संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
६ | संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
७ | संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
९ | आयुक्त, समाजकल्याण महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
।_१०_ | संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
[eee उप सचिव, (स्वातंत्र्य सैनिक) सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई सदस्य 
१२ | महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, संचालनालय, मुंबई सदस्य 
१३ | आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक सदस्य 
१४ | आयुक्त, HIST व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
१५ | उपसचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुबई सदस्य 
१६ | वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, म. रा. मा. प. महामंडळ, मुंबई सदस्य 
१७ | महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई | सदस्य सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०२१६/प्र.क्र.-७०/परि-१, दि. ०३ मे, २०१६ 


१. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसप्रवास भाडयात विविध सामाजिक घटकांना दिलेल्या 
प्रवास सवलत मूल्याच्या योजनांसंदर्भात उपरोक्‍त समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे आहेत. 


१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसप्रवास भाडयात विविध सामाजिक घटकांना दिलेल्या 
प्रवास सवळत मूल्याच्या योजनांचा वस्तुनिष्ठ आढावा समितीव्दारे घेण्यात यावा आणि योजनांमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


२) हा शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांत शासनास अहवाल सादर करणे 
समितीस बंधनकारक राहील. 


3) वरील योजनाव्यतिरिक्‍त इतर नविन विचाराधिन योजनाबाबत समितीस विचारविनिमय करुन 
शिफारस करण्याचा अधिकार समितीस राहील. 


२. सदर शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांची राहील. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक क्र.१२४/व्यय-८, 
दि.२२.३.२०१६ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०५०३१७२६३५४०२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Machhindranath R Shelke 

Ma ट्‌ h h | n d ra nath R S h e| ke DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Under Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, cn=Machhindranath R Shelke 
Date: 2016.05.04 15:36:18 +05'30' 


(म. रं. शहोळके) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 


प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
५. मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०२१६/प्र.क्र.-७०/परि-१, दि. ०३ मे, २०१६ 


६. मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

७. मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
é 

९ 


मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
१०. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. प्रधानसचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुबई. 
१९. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (स्वातंत्र्य सैनिक), मंत्रालय, मुंबई. 
२०. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (मा. To), मंत्रालय, मुंबई. 
२१. सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२२. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
२४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२५. आयुक्‍त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२६. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२८. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२९. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३०. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३१. आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३३. उप सचिव (स्वातंत्र्य सैनिक), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 
३५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
३६. आयुक्त, क्रिडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३७. उपसचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
३८. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०२१६/प्र.क्र.-७०/परि-१, दि. ०३ मे, २०१६ 


३९. महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

४०. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

४१. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

४२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४३. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई. 

४४. नियोजन विभाग कार्यासन १४६१, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 

४५. वित्त विभाग (व्यय ८/साऊ/अर्थबळ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
४६. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परि ३/परि ४), HATHA, मुंबई Yoo ०३२ 

४७. संबधित मंत्रालयीन विभाग. 

४८. निवडनस्ती/परिवहन-१. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


